सन 2022-23 या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“3३४५६-नागरी पुरवठा ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२२/(प्र.क्र.१२८/२०२२)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५ ,मार्च २०२३ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ सहकार,पणन व वस्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ “३४५६- 


नागरी पुरवठा ” या लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रमांतर्गत रु.२०००/- (अक्षरी रुपये दोन हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी 


तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


oe 


सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 


प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४०६१३५८०३५७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SEEMA BABAN ४५०७५७ 
JADHAV er Reet 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. उपसचिव अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


८. सह सचिव(२४स)/अवर सचिव (२४स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. कार्यासन अधिकारी (१६स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१०, 
११: 
१२. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


बिवरणपत्र -2 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअँ/प्रत्यरपि-२२२२/(प्र.क्र.१२८/२०२२)/१७स दि.१५.३.२०२३ 'चे सहपत्र 
सन २०२२-१३ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपतन्न 
मागणी क्रमांक -व्ही-२,३४५६-नागरी पुरवठा (बचत)(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत ) योजना 


१९५-ग्रामीण क्षेत्रातील ग्राहक सहकारी संस्थांना सहाय्य, 
(०२) (०८) (३४५६ ०११२) 


३४८६-नागरो पुरवठा- 
१९६-नागरी क्षेत्रातील ग्राहक सहकारी संस्थांना सहाय्य, 
(००) (०१) (२४५६ ०१२१) 


(रुपये हजारात) 


सदर योजनेअंतर्गत अर्थस 
झाल्याने तरतूद समर्पित. 


सदर ंतर्यत्त अर्थसहाय्य मंजूराचे प्रस्ताव प्राप्त न 
झाल्याने तरतूद सर्मापित. 


